Reg. No. NP CITY/236/2018-20. 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 








वर्ष ६, अंक ५३] गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६, २०२१/पोष १०-१६, शके १९४२ [पृष्ठे १५, किंमत : रुपये १०.०० 








स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत. 





भाग एक-अमरावती विभागीय पुरवणी 








अनुक्रमणिका 
ननी वी पृष्ठे 
भाग एक- शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, नाही. भाग एक-अ.--(भाग चार-ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात नाही. 
अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार-अ, चार-ब आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती 
व चार-क, यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
त्यांव्यतिरिक्‍्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, 
नियम व आदेश. जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ अमरावती १-१५ निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश. आलेले आदेश व अधिसूचना. 











शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी 
नाही. 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी 


भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७७६. 
जिल्हाधिकारी, यांजकडून 


वाचा :--(१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत आणि पुनर्वसन यांची अधिसूचना क्रमांक डीएमयु-२०२०-सीआर- 
९२-डीआयएसएम-१, दिनांक २३ मार्च २०२०, कोव्हीड-१९-साथरोग अधिनियम, १८९७-लॉकडाऊन-ऑर्डस. 


(२) जिल्हाधिकारी, बुलडाणा यांचे आदेश क्रमांक गृह-कक्ष-४-२-कावि-२४८-२०२०, दिनांक २३ मार्च २०२०. 





(३) उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, जळगांव जामोद यांचे पत्र क्रमांक उविअजजा-भूसंपादन लि-कावि-२६४-२०२०, 
दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२०. 


अ.-एक-१ (१६८२). (१) 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६, २०२१/पौष १०-१६, शके १९४२ 





आदेश 
क्रमांक-कावि-प्रअभूसं-कक्ष-सात-२-२०१९-२०२० .--- 


ज्याअर्थी, जागतिक आरोग्य संघटनेने कोव्हीड-१९ या विषाणूमुळे उद्‌भवलेल्या संसर्गजन्य आजाराला महामारी घोषीत केले आहे. व त्या अनुषंगाने 
सदर महामारीचा महाराष्ट्र राज्यात फैलाव होवू नये म्हणून महाराष्ट्र शासनाने संदर्मिय अधिसूचनेद्वारे संपूर्ण राज्यात लॉकडाऊन घोषीत केला होता. व 
तेव्हापासून त्याच्यात वेळोवेळी वाढ सुद्धा करण्यात आली आहे व याच अधिसूचनेला अनुसरून बुलडाणा जिल्ह्यात सुद्धा जिल्हादंडाधिकारी, बुलडाणा यांचे 
संदर्भिय आदेश क्रमांक (२) नुसार लॉकडाऊन लागू करण्यात आला आहे. व त्यात वेळोवेळी वाढ सुद्धा करण्यांत आली आहे. 

















आणि ज्याअर्थी, लॉकडाऊन मुळे महाराष्ट्र शासनाच्या विभिन्न कार्यालयात कर्मचा-यांच्या अत्यंत कमी उपस्थितीमुळे दैनंदिन कामकाजावर 
परिणाम झाला होता. व ही बाब सुद्धा असामान्य परिस्थिती सारखी आहे. 





आणि ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ नुसार भूसंपादनाचे प्रकरणांमध्ये 
कार्यवाही करण्यात येत आहे. परंतु सदर कार्यवाही करत असतांना कोव्हीड-१९ चा प्रादुर्भाव रोखणेसाठी शासनाने घोषीत केलेल्या लॉकडाऊनमुळे 
सदर प्रकरणात कार्यवाही करण्यात अडचण निर्माण झाली आहे व भूसंपादनाच्या विभिन्न टप्प्यावर कार्यवाही करतांना भूसंपादन अधिकारी यांना 
यंत्रणाकडून वारंवार माहिती घ्यावी लागते. मुल्यांकन करून घ्यावे लागते याबाबतीत अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. 


























आणि ज्याअर्थी, संदर्भिय पत्र क्रमांक (३) नुसार उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, जळगांव जामोद यांनी निवाड्यासाठी मुदतवाढ 
मंजूर करणेबाबत विनंती केली आहे. 


आणि ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे नियम २५ मध्ये ज्या 
कालावधीत निवाडा देण्यात येईल तो कालावधी--जिल्हाधिकारी कलम १९ अन्वये घोषणा प्रसिद्ध केल्याच्या तारखेपासून बारा महिन्यांच्या कालावधीत 
निवाडा देईल आणि जर त्या कालावधीत निवाडा देण्यात आला नाही तर, जमीन संपादनाची संपूर्ण कार्यवाही रद्द होईल. परंतु त्याचे समर्थन करणारी 
परिस्थिती अस्तित्वात असेल तर समुचित शासनाला बारा महिन्यांच्या कालावधीत वाढ करण्याचा अधिकार असेल अशी तरतूद आहे. 




















त्याअर्थी, आता, भूसंपादन प्रकरणे व्यपगत होवू नयेत म्हणून कोव्हीड-१९ या विषाणूच्या संक्रमणामुळे झालेली महामारी ही असामान्य बाब 
असल्याने त्यांना मुदतवाढ देणे क्रमप्राप्त आहे. 








त्याअर्थी, आता, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे नियम २५ नुसार खालील 
प्रकरणाला त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 





अनुसूची 
अ. क्र. भूसंपान अधिका-याचे नांव भूसंपादन प्रकरण क्रमांक देण्यात येत असलेली 
मुदतवाढ 
(१) (२) (३) (8) 
१ उपविभागीय अधिकारी तथा ०९/२०१२-१३, मौजे सुलतानपूर, तीन महिने 
भूसंपादन अधिकारी, जळगांव जामोद ता. जळगांव जामोद 
बुलडाणा : एस. रामामूर्ती (भा.प्र.से.), 
दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२०. जिल्हाधिकारी, बुलडाणा. 


भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७७७. 
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३. 


क्रमांक प्र.अ.-भू.स.अ.का.-कावि-५९१-२०२०.--- 





ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा 
३०) यांच्या कलम ३ च्या खंड (इ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल व वन 
विभाग, क्र. संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र.७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६, २०२१/पौष १०-१६, शके १९४२ ३ 








आहे.) याद्वारे, असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्‍टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल; 

















आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी सोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे असे वाटते. ज्याच्या 
स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे; 











आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 











आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- 
तीन मध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) ; 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चार मध्ये दिलेला आहे ; 





आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोटकलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्‍ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.) ; 

त्याअर्थी, आता, असे घोषीत करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्‍ती ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 














परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकारी विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल. 








परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्‍तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 


जिल्हाधिकारीकडून lon fay भरपाई 


रग भरपार दिल्या जाणार नाही. 








तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे.) यांच्या 
नियम १० च्या उपनियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषीत करण्यात येत आहे. 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), अपर वर्धा प्रकल्प ४, अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 














अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १-४७-२०१९-२०, गांव निजामपूर, तालुका अचलपूर, जिल्हा अमरावती. 





अ.क्र. सर्व्हे नंबर/गट नंबर सं.मो. प्रमाणे क्षेत्र अ.क्र. सर्व्हे नंबर/गट नंबर सं.मो. प्रमाणे क्षेत्र 
(१) (२) (३) (१) (२) (३) 
हे. आर हे. आर 
१ १० ० ४९ 8 33 ० ९६ 
२ ३०९ ० २१ 4 38 ० १९ 
३१० ० ११ ६ २९५ पै. ० ०५ 


एकूण .. २ ०१ 


४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६, २०२१/पीष १०-१६, शके १९४२ 














अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव — वासनी मध्यम प्रकल्प. 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :-- वासनी मध्यम प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राच्या कामाकरीता. 
समाजाला मिळणारे लाभ :- वासनी मध्यम प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राच्या संपादनामुळे भूधारकांना आर्थिक लाभ मिळणार असून 


शेतक-यांचे जिवनमान उंचवणार आहे. 
अनुसूची-तीन 
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
विस्थापनाची आवश्यकता नाही, सबब माहिती निरंक. 
अनुसूची-चार 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 





(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश : महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण 
भाग ४ अ, महसूल व वन विभाग, मुंबई, दिनांक १३ मार्च २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सूट देण्यात आली आहे. 


अनुसूची-पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 





(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या :-- प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 
अधिका-याचे पदनाम 

(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता — _ निरंक 

(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात :-- निरंक 


आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 








टीप :--उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), अपर वर्धा प्रकल्प क्रमांक ४, अमरावती यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 


येईल. 
अमरावती : शैलेश नवाल, 
दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२०. जिल्हाधिकारी, अमरावती. 


भाग १ (अ. वि. पु.) म.शा. रा., अ. क्र. ७७८. 
उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) तथा सदस्य सचिव, यांजकडून 
खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेणेबाबत 


क्र.मंअ./विभूसअ.(अवप्र)क्र.२-कावि-२०२०-२०  .--- 








ज्याअर्थी, कार्यकारी अभियंता, अमरावती मध्यम प्रकल्प विभाग, अमरावती यांनी करजगांव लघु प्रकल्पाचे वळण रस्त्याच्या कामाकरीता या 
सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र. ०३-२०१८-प्र.अ.३४-अ-२, दिनांक १२ मे, २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१५ 
मधील तरतुदीस अनुसरुन खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने कार्यकारी अभियंता, अमरावती मध्यम प्रकल्प विभाग, अमरावती 
यांचे नावे घेण्याबाबत त्यांचे पत्र क्र. जा.क्र.५०६४-अमप्रवि-रेशा-करजगांव-२०१७, दिनांक २ डिसेंबर, २०१९ नुसार सरळ खरेदी प्रस्ताव ६-४७-२०१९- 
२०, मौजा लाखनवाडी, ता. चांदूर बाजार, जि. अमरावती, एकूण क्षेत्रफळ (० हे. १२ आर) संयुक्‍त मोजणीनुसार ०.३१ हे. आर चा प्रस्ताव 
जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचेकडे सादर केला आहे. 

















महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर 3१, २०२०-जानेवारी ६, २०२१/पौष १०-१६, शके १९४२ प 





आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे आदेश पत्र क्र. अ.का.-प्र.अ.-भूसंपादन-कावि-८३२-१९ प्राप्त दिनांक २३ डिसेंबर २०१९ अन्वये 
उक्त प्रस्तावासंबंधी शासन निर्णय दिनांक १२ मे, २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१५ आणि त्या अनुषंगाने शासन निर्णय तसेच शासन परिपत्रक 
महसूल व वन विभाग क्र.एलक्‍्युएन-०१-२०१७-प्र.क्र.१२-अ-२, दिनांक २५ जानेवारी, २०१७ प्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. 








त्याअर्थी, आता, 
(१) उक्त उक्त शासन निर्णय आणि शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), अप्पर वर्धा प्रकल्प, लाभक्षेत्र क्र. २, 
अमरावती तथा सदस्य सचिव, जिल्हास्तरीय समिती, अमरावती याद्वारे, 
अनुसूची-एक 
खाजगी क्षेत्रातील जमिनी खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने कार्यकारी अभियंता, अमरावती मध्यम प्रकल्प विभाग, अमरावती यांचे नावे 
घेण्याबाबत जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करीत आहे; आणि, 














अनुसूची-दोन 














करजगांव लघु प्रकल्पाचे वळण रस्त्याच्या कामाकरीता जमिनी खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने संपादीत करतांना जिल्हास्तरीय 
समितीमार्फत भूमीसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना करतांना वाजवी नुकसान भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ मधील 
कलमे २६ ते ३० च्या शेड्यूल १ च्या तरतुदीनुसार संबंधीत जमिनीसाठी परिगणीत होणा-या एकूण मोबदल्याच्या रक्कमेवर २५ टक्के रक्‍कम वाढीव 
देऊन मोबदला निश्‍चित करण्यात येईल. 














अनुसूची-तीन 








संबंधित भूधारकांकडून शासनाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे खाजगी जमीन खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने कार्यकारी अभियंता, अमरावती 
मध्यम प्रकल्प विभाग, अमरावती यांचे नावे खरेदी करुन देण्यास स्वच्छेने तयार असल्याबाबत व जिल्हास्तरीय समितीने निश्‍चित केलेला मोबदला 
संपूर्णतः अंतिमरित्या स्विकारण्यास तयार असल्याबाबतचे संमतीपत्र (विकल्प) मागवित आहे. 














(२) संबंधित भूधारकांनी ही जाहीर नोटीस प्रसिद्ध झाल्यानंतर विहीत नमुन्यातील संमतीपत्र (विकल्प) कार्यकारी अभियंता, अमरावती मध्यम 
प्रकल्प विभाग, अमरावती यांचेकडे दाखल करावीत. 


(३) संमतीपत्राचा (विकल्प) विहीत नमुना कार्यकारी अभियंता, अमरावती मध्यम प्रकल्प विभाग, अमरावती यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे. 














(४) सदर रस्त्यासाठी निश्‍चित करण्यात आलेल्या क्षेत्राच्या पुनर्वसन आराखड्याची प्रत कार्यकारी अभियंता, अमरावती मध्यम प्रकल्प विभाग, 
अमरावती यांचे कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत भूधारकांना किंवा हितसंबंधित व्यक्‍तींना तसेच जनतेस निरीक्षणासाठी खुली ठेवण्यात आली आहे. 











अनुसूची-चार 








सरळ खरेदी प्रकरण क्रमांक ६-४७-२०१९-२०, मौजा लाखनवाडी, ता. चांदूर बाजार, जिल्हा अमरावती करजगांव लघु प्रकल्पाचे कामाकरीता 
समाविष्ट (खरेदी करावयाच्या) खाजगी जमिनीचा तपशील पुढीलप्रमाणे-- 





जमिनीचा तपशील 


अक्र मौजा गट/सर्व्हे क्र. भूधारणा प्रकार नमुना ७/१२ प्रमाणे खरेदी करावयाचे 
एकूण क्षेत्र क्षेत्र 
(१) (२) (३) (४) (4) (६) 
हे. आर हे. आर 
१ लाखनवाडी ७६ १ ० ८६ ० ०३ 
२ लाखनवाडी ७७ पैकी १ ० ९३ ० ०५ 
३ लाखनवाडी छट १ ० ७७ ० ०७ 
४ लाखनवाडी ९० पैकी १ १ ०८ ० ०८ 
4 लाखनवाडी ९१ १ १२ १५ ० ०८ 
एकूण .. १८ ७९ ० ३१ 
अमरावती : मनोज लोणारकर, 
दिनांक ७ डिसेंबर २०२०. उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), 


अपर वर्धा प्रकल्प, लाभक्षेत्र क्रमांक २ तथा 
सदस्य सचिव, जिल्हास्तरीय समिती, अमरावती. 


अ.--एक-२ (१६८२). 


६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६, २०२१ / पौष १०-१६, शके १९४२ 





भाग १(अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७७९. 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, यांजकडून 
आदेश 

क्रमांक प्र.-ब-१-१४४-२०२०.-- 

श्रीमती डॉ. रचना आर. तेहरा, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ तथा 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, वाशिम यांच्या खाती दिनांक ०६-०८-२०२० 
रोजी एकूण १३२ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे. दिनांक 
०३-०८-२०२० रोजीची किरकोळ रजा रद्द करून त्यांना दिनांक 
०३-०८-२०२० ते दिनांक ०५-०८-२०२० रोजीची एकूण तीन (०३) 
दिवसांची अर्जित रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 











१. वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्‍त होते. 





२. रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्‍ती 
राहील. 


३. प्रमाणित करण्यात येते की, श्रीमती डॉ. रचना आर. तेहरा, 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, वाशिम 
वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या, तर त्या त्याच पदावर 
राहिल्या असत्या. 





४. मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि 
फौजदारी प्रक्रिया संहीता १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी दिलेल्या आदेशानुसार, 
श्री. एस. एम. मेनजोगे, जिल्हा न्यायाधीश-१ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, वाशिम यांनी वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे 
काम पाहिले. 








दिनांक ६ ऑगस्ट २०२०. 


भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७८०. 
आदेश 

क्रमांक प्र.-ब-२-१५१-२०२०.-- 

श्रीमती यु. टी. मुसळे, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश (व. स्तर) तथा 
अतिरिक्‍त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, वाशिम यांच्या खाती दिनांक २५-०८-२०२० 
रोजी एकूण ६७ दिवसांची अर्धवेतनाची रजा शिल्लक आहे. त्यांना 
दिनांक १९-०८-२०२० ते दिनांक २१-०८-२०२० अशी एकूण तीन 
(०३) दिवसांची परावर्तीत रजा (वैद्यकीय कारणास्तव) मंजूर करण्यात 


येत आहे. 


१. वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्‍त होते. 

















२. रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्‍ती 


केली. 


३. प्रमाणित करण्यात येते की, श्रीमती यु. टी. मुसळे, २रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश (व. स्तर) तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, 
वाशिम वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या, तर त्या त्याच 
पदावर राहिल्या असत्या. 


४. मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि 
फौजदारी प्रक्रिया संहीता १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी दिलेल्या आदेशानुसार, 
श्री. एस. पी. शिंदे, दिवाणी न्यायाधीश (व. स्तर), वाशिम यांनी 
दिवाणी स्वरूपाचा व श्री. एस. पी. बुंदे, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश 
(क. स्तर), वाशिम यांनी रिमांड व पी.एम.जे.जे.बी. चा कार्यभार 
वरील रजेचा काळात पाहिला. 





दिनांक २७ ऑगस्ट २०२०. 


भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७८१. 
आदेश 
क्रमांक प्र.--ब-२-१५३-२०२०.-- 


श्री. पी. एच. नेरकर, सह दिवाणी न्यायाधीश (व. स्तर) तथा 
अतिरिक्‍त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, वाशिम यांच्या खाती दिनांक २३-०८-२०२० 
रोजी एकूण ११५ दिवसांची परावर्तीत रजा शिल्लक आहे. त्यांना दिनांक 
२४-०८-२०२० ते दिनांक २७-०८-२०२० अशी एकूण चार (०४) दिवसांची 
परावर्तीत रजा (वैद्यकीय कारणास्तव) दिनांक २१-०८-२०२० रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २८-०८-२०२० रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करण्यात 


येत आहे. 

















१. वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्‍त होते. 





२. रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्‍ती 


केली. 


३. प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. पी. एच. नेरकर, सह 
दिवाणी न्यायाधीश (व. स्तर) तथा अतिरिक्‍त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, 
वाशिम वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसते, तर त्या त्याच 
पदावर राहिले असते. 





४. मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि 
फौजदारी प्रक्रिया संहीता १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी दिलेल्या आदेशानुसार, 
श्री. एस. के. खान, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश (व. स्तर) तथा 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, वाशिम यांनी वरील रजेचा काळात 
वरील न्यायालयाचे काम पाहिले. 





अशोक गो. बिलोलीकर, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
वाशिम. 


वाशिम : 
दिनांक २९ ऑगस्ट २०२०. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६, २०२१ / पौष १०-१६, शके १९४२ ७ 





भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७८२. 
आदेश 
क्रमांक १२९-२०२०.-- 


श्री. ए. ए. ढुमणे, जिल्हा न्यायाधीश-२ तथा सहायक सत्र न्यायाधीश, 
बुलडाणा यांना दिनांक ३०-०३-२०२० ते १४-०४-२०२० पावेतो १६ 
(सोळा दिवस) दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह 
कार्योत्तर मंजूर करण्यात आली. 








उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचा पदभार श्री. एम. के. 
महाजन, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, बुलडाणा यांचेकडे स्वतःचे 
काम सांभाळून ठेवण्यात आला होता. 

श्री. ए. ए. ढुमणे, जिल्हा न्यायाधीश-२ तथा सहायक सत्र न्यायाधीश, 
बुलडाणा हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्‍त 
राहतील. 





महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम ३९ (२) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. ए. ए. दुमणे, जिल्हा न्यायाधीश-२ 
तथा सहायक सत्र न्यायाधीश, बुलडाणा हे उपरोक्‍त रजेच्या कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश-२ तथा सहायक सत्र न्यायाधीश, 
बुलडाणा येथे स्थानापन्न म्हणून राहिले असते. 








श्री. ए. ए. ढुमणे, जिल्हा न्यायाधीश-२ तथा सहायक सत्र न्यायाधीश, 
बुलडाणा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील 
नियम ७० (१) प्रमाणे उपरोक्‍त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल, तसेच 
त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण २५० दिवस 
अर्जित रजा शिल्लक आहे. त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली १६ (सोळा 
दिवस) दिवसांनी अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे 
सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 











दिनांक २४ ऑगस्ट २०२०. 


भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७८३. 
आदेश 
क्रमांक १३३-२०२० .-- 


श्री. एन. बी. चव्हाण, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर 
तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, बुलडाणा यांना दिनांक २८-०८- 
२०२० ते दिनांक २९-०८-२०२० अशी एकूण ०२ दिवसाची वाढीव 
अजित रजा मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करण्यात 
आली. 








उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचा पदभार श्री. ए. बी. 
इंगोले, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा न्यादंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, बुलडाणा स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात आला होता. 


श्री. एन. बी. चव्हाण, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, बुलडाणा हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते 
त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्‍त राहतील. 








महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम ३९ (२) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. एन. बी. चव्हाण, २रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, बुलडाणा हे 
उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते २रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, बुलडाणा 
येथे स्थानापन्न म्हणून राहिले असते. 





श्री. एन. बी. चव्हाण, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, बुलडाणा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) 
नियम, १९८१ मधील नियम ७० (१) प्रमाणे उपरोक्‍त रजेच्या कालावधीत 
वेतन मिळेल, तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती 
एकूण ३४ दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे. त्यामधून उपरोक्‍त मंजूर 
केलेली ०२ (दोन दिवस) दिवसांनी अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व 
रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 








भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७८४. 
आदेश 

क्रमांक १३४-२०२०.-- 

श्री. एस. डी. भोसले, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, खामगांव यांना दिनांक ०५-०८-२०२० ते 
दिनांक ११-०८-२०२० व दिनांक १२-०८-२०२० ते २१-०८-२०२० 
अशी वाढीव अर्जित रजा १७ दिवसांची मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह 
कार्योत्तर मंजूर करण्यात आली. 





उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचा पदभार श्री. एस. बी. 
काळदाते, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा न्यादंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, खामगांव यांनी स्वतःचे काम सांभाळून पाहिला. 


श्री. एस. डी. भोसले, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, खामगांव हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते 
त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्‍त राहतील. 








महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम ३९ (२) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. एस. डी. भोसले, ३रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, खामगांव हे 
उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते ३रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, खामगांव 
येथे स्थानापन्न म्हणून राहिले असते. 





श्री. एस. डी. भोसले, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, खामगांव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) 
नियम, १९८१ मधील नियम ७० (१) प्रमाणे उपरोक्‍त रजेच्या कालावधीत 
वेतन मिळेल, तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती 
एकूण ६१ दिवस अजित रजा शिल्लक आहे. त्यामधून उपरोक्‍त मंजूर 
केलेली १७ (सतरा दिवस) दिवसांनी अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी 
व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 








दिनांक २ सप्टेंबर २०२०. 


८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६, २०२१ / पौष १०-१६, शके १९४२ 





भाग १ (अ. वि. पु.) म.शा. रा., अ. क्र. ७८५. 
आदेश 
क्रमांक १३७-२०२०.-- 


श्री. एस. डी. भोसले, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर 
तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, खामगांव यांना दिनांक ०७-०९-२०२० 
ते दिनांक २५-०९-२०२० अशी एकूण अजित रजा १९ दिवसांची मुख्यालय 
सोडण्याचे परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करण्यात आली. 








उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचा पदभार श्री. एस. बी. 
काळदाते, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा न्यादंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, खामगांव यांनी स्वतःचे काम सांभाळून पाहतील. 


श्री. एस. डी. भोसले, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर 
तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, खामगांव हे रजेवरून परत आल्यानंतर 
ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्‍त राहतील. 








महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम ३९ (२) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. एस. डी. भोसले, ३रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, खामगांव हे 
उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते ३रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, खामगांव 
येथे स्थानापन्न म्हणून राहिले असते. 





श्री. एस. डी. भोसले, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर 
तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, खामगांव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(रजा) नियम, १९८१ मधील नियम ७० (१) प्रमाणे उपरोक्‍त रजेच्या 
कालावधीत वेतन मिळेल, तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे 
रजेच्या खाती एकूण ४४ दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे. त्यामधून 
उपरोक्त मंजूर केलेली १९ (एकोणविस दिवस) दिवसांनी अर्जित रजा 
खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 














दिनांक ८ सप्टेंबर २०२०. 


भाग १ (अ. वि. पु.) म.शा. रा., अ. क्र. ७८६. 
आदेश 
क्रमांक १३९-२०२०.-- 


श्रीमती पी. एस. काळे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ तथा सहायक 
सत्र न्यायाधीश, खामगांव यांना दिनांक ०७-०९-२०२० ते दिनांक 
११-०९-२०२० अशी एकूण अजिंत रजा ०५ दिवसांची मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह मंजूर करण्यात आली. 





उपरोक्‍त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचा पदभार श्रीमती ए. एस. 
वैरागडे, जिल्हा न्यायाधीश-१ तथा सहायक सत्र न्यायाधीश, खामगांव 
ह्या स्वतःचे काम सांभाळून पाहतील. 


श्रीमती पी. एस. काळे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ तथा सहायक 
सत्र न्यायाधीश, खामगांव हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या 
पूर्वीच्याच पदी नियुक्‍त राहतील. 





महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम ३९ (२) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्रीमती पी. एस. काळे, तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश-१ तथा सहायक सत्र न्यायाधीश, खामगांव हे उपरोक्‍त 
रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर त्या तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ 
तथा सहायक सत्र न्यायाधीश, खामगांव येथे स्थानापन्न म्हणून राहिल्या 
असत्या. 








श्रीमती पी. एस. काळे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ तथा सहायक 
सत्र न्यायाधीश, खामगांव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, 
१९८१ मधील नियम ७० (१) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन 
मिळेल, तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती 
एकूण १५४ दिवस अजित रजा शिल्लक आहे. त्यामधून उपरोक्‍त मंजूर 
केलेली ०५ (पाच दिवस) दिवसांनी अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व 
रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 











भाग १ (अ. वि. पु.) म.शा. रा., अ. क्र. ७८७. 
आदेश 
क्रमांक १४०-२०२०.-- 


श्रीमती पी. एस. धांडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, खामगांव यांना दिनांक २४-०८-२०२० ते 
२५-०८-२०२० तसेच दिनांक २१-०८-२०२० ते दिनांक २५-०८-२०२० 
व दिनांक २६-०८-२०२० ते दिनांक २९-०८-२०२० म्हणजे दिनांक 
२१-०८-२०२० ते दिनांक २९-०८-२०२० अशी एकूण ०९ दिवस वैद्यकीय 
रजा दिनांक २०-०८-२०२० चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ३१-०८-२०२० 
चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येत आहे. 








उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयांचा पदभार 
श्री. एस. बी. काळदाते, द्वितीय सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर 
तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, खामगांव ह्यांनी पाहिला. 


श्रीमती पी. एस. धांडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, खामगांव ह्या रजेवरून परत आल्यानंतर 
त्या त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्‍त राहतील. 








महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम ३९ (२) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्रीमती पी. एस. धांडे, सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, खामगांव 
उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, खामगांव 
येथे स्थानापन्न म्हणून राहिल्या असत्या. 





श्रीमती पी. एस. धांडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, खामगांव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) 
नियम, १९८१ मधील नियम ७० (१) प्रमाणे उपरोक्‍त रजेच्या कालावधीत 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६, २०२१ / पौष १०-१६, शके १९४२ ९ 





वेतन मिळेल, तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती 





एकूण ४२ दिवस वैद्यकीय (परिवर्तीत रजा) शिल्लक आहे. त्यामधून 
उपरोक्त मंजूर केलेली ०९ (नऊ दिवस) (१८ हाप पे) दिवसांची 
वैद्यकीय रजा (परिवर्तीत रजा) खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद 
त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 





बुलडाणा : (अवाच्य), 
दिनांक १० सप्टेंबर २०२०. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
बुलडाणा. 


भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७८८. 
प्रभारी प्रमुख, जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, यांजकडून 
आदेश 
क्रमांक १२५-२०२० .-- 


श्री. व्ही. व्ही. कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शेगांव यांना दिनांक २४ ऑगस्ट २०२० ते 
दिनांक २९ ऑगस्ट २०२० अशी एकूण ०६ दिवसांची अर्जित रजा 
दिनांक २१ ऑगस्ट २०२० चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 





३१ ऑगस्ट २०२० चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह मंजूर करण्यात आली. 





उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचा पदभार श्रीमती आर. 
व्ही. कांबळे, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा न्यादंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, शेगांव यांचेकडे स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात आला. 


श्री. व्ही. व्ही. कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शेगांव हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते 








त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्‍त राहतील. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम ३९ (२) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. व्ही. व्ही. कुलकर्णी, दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शेगांव हे 





उपरोक्‍त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शेगांव येथे स्थानापन्न 
म्हणून राहिले असते. 


श्री. व्ही. व्ही. कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शेगांव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) 


भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७८९. 
आदेश 
क्रमांक १२६-२०२० .-- 


श्री. डी. एन. जनकवार, सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, 
खामगांव यांना दिनांक २४ ऑगस्ट २०२० ते दिनांक २५ ऑगस्ट २०२० 
पावेतो ०२ (दोन दिवस) दिवसांची अर्जित रजा तसेच दिनांक 
२१ ऑगस्ट २०२७० चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २७ ऑगस्ट 
२०२० चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह 
मंजूर करण्यात आली. 














उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचा न्यायीक पदभार 
श्री. ए. ओ. जैन, दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर, खामगांव यांचेकडे 
स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात आला आहे. 

श्री. डी. एन. जनकवार, सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, 
खामगांव हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्‍त 
राहतील. 





महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम ३९ (२) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. डी. एन. जनकवार, सह दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, खामगांव हे उपरोक्‍त रजेच्या कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, खामगांव 
येथे स्थानापन्न म्हणून राहिले असते. 





श्री. डी. एन. जनकवार, सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, 
खामगांव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम 
७० (१) प्रमाणे उपरोक्‍त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल, तसेच त्यांच्या 
रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण ७३ दिवस अर्जित 
रजा शिल्लक आहे. त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०२ (दोन दिवस) 
दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे 
सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 











भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७९०. 
आदेश 
PAP 929-2020 — 


श्री. एन. बी. चव्हाण, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, बुलडाणा यांना दिनांक २४ ऑगस्ट २०२० 
ते दिनांक २७ ऑगस्ट २०२० अशी एकूण ०४ दिवसांची अर्जित रजा 
दिनांक २१ ऑगस्ट २०२० चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
२८ ऑगस्ट २०२० चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह मंजूर करण्यात आली. 








उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचा पदभार श्री. ए. बी. 





नियम, १९८१ मधील नियम ७० (१) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
वेतन मिळेल, तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती 








एकूण ७८ दिवस अजित रजा शिल्लक आहे. त्यामधून उपरोक्त मंजूर 
केलेली ०६ (सहा दिवस) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व 





रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 
अ.--एक-३ (१६८२). 


इंगोले, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा न्यादंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, बुलडाणा स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात आला. 

श्री. एन. बी. चव्हाण, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, बुलडाणा हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते 
त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्‍त राहतील. 








१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६, २०२१ / पौष १०-१६, शके १९४२ 





महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम ३९ (२) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. एन. बी. चव्हाण, २रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, बुलडाणा हे 
उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते २रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, बुलडाणा 
येथे स्थानापन्न म्हणून राहिले असते. 





श्री. एन. बी. चव्हाण, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, बुलडाणा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) 
नियम, १९८१ मधील नियम ७० (१) प्रमाणे उपरोक्‍त रजेच्या कालावधीत 
वेतन मिळेल, तसेच त्यांच्या र॒जा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती 
एकूण ३८ दिवस अजित रजा शिल्लक आहे. त्यामधून उपरोक्त मंजूर 
केलेली ०४ (चार दिवस) दिवसांनी अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व 
रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 








(अवाच्य), 
बुलडाणा : प्र. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
दिनांक २० ऑगस्ट २०२०. बुलडाणा. 


भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७९१. 
BY PRINCIPAL DISTRICT & SESSION JUDGE 


Read : (1) Application of Shri S. B. Gawande, District 
Judge-1 and Additional Session Judge, Pusad, 
has applied for grant of earned leave for 05 
days w.e.f. 03% August 2020 to 07" August 
2020 with permission to leave head quarter 
from 31% July 2020 A.O.H. to 10" August 2020 
B.O.H. 


(2) Hon’ble High Court letter No. A 1202-2000, 
dated 31* July 2000. 


ORDER 
No. B2 (1)-ADMN-284-2020.— 


In view of the High Court letter referred to above at 
Sr. No. 2, the Principal District Judge, Yavatmal is pleased 
to grant earned leave for 05 days w.e.f. 03 August 2020 
to 07'* August 2020 with permission to leave head quater 
from 31% August 2020 A.O.H. to 10" August 2020 B.O.H. 
in exceptional circumstances to Shri S. B. Gawande, 
District Judge-1 & Additional Session Judge, 
Pusad. Subject to condition that he shall produce 
medical fitness certificate of Covid-19. 


Necessary note be taken in his original service book 
and leave account. 


No locum tenens is necessary. 


The charge of his Court and office is kept with 
Shri B. Y. Phad, District Judge-2 & Additional Session 
Judge, Pusad, during the above period. 


On return from leave, Shri S. B. Gawande, District 


Judge-1 and Additional Session Judge, Pusad, is 
re-posted to his former post. 


Certified under note 2 of Rule 39 (2) (b) of M.C.S (Pay) 
Rules, 1981 that Shri S. B. Gawande, would have contin- 
ued to officiate as District Judge-1 and Additional Ses- 
sion Judge, Pusad, had he not proceeded on leave dur- 
ing the above period. 


Dated the 30" August 2020. 


भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७९२. 


Read : (1) Application of Shri S. B. Gawande, District 
Judge-1 and Additional Session Judge, 
Pusad, for grant of commuted leave for 08 days 
w.e.f. 24°" August 2020 to 31% August 2020 
and cancellation for one day casual leave on 
24" August 2020 alongwith Medical Certifi- 
cate in form No. 3 & 5. 


(2) Hon’ble High Court letter No. A 1202-2000, 
dated 31* July 2000. 


ORDER 
No. B2 (1)-ADMN-327-2020.— 


In view of the High Court letter referred to above at 
Sr. No. 2, the Principal District Judge, Yavatmal is pleased 
to grant Ex-post facto commuted leave for 08 days we.f. 
24" August 2020 to 31 August 2020. Casual leave for 
one day on 24" August 2020 which is already granted to 
him is treated as cancelled to Shri S. B. Gawande, Dis- 
trict Judge-1 & Additional Session Judge, Pusad. 


He has got 254 days L.H.P. in balance at the time of 
granting leave. However, 16 days L.H.P. be debited in 
his leave account. 


Necessary note be taken in his original service book 
and leave account. 


No locum tenens is necessary. 


The charge of his Court and office was kept with 
Shri B. Y. Phad, District Judge-2 & Additional Session 
Judge, Pusad, during the above period. 


On return from leave, Shri S. B. Gawande, District 
Judge-1 and Additional Session Judge, Pusad, is 
re-posted to his former post. 


Certified under note 2 of Rule 39 (2) (b) of M.C.S (Pay) 
Rules, 1981 that Shri S. B. Gawande, would have 
continued to officiate as District Judge-1 and Additional 
Session Judge, Pusad, had he not proceeded on leave 
during the above period. 


Dated the 4" September 2020. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६, २०२१ / पौष १०-१६, शके १९४२ ११ 





भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७९३. 


Read : (1) Application of Shri Mohiuddin M. A., District 
Judge-2 and Additional Session Judge, 
Yavatmal, for grant of earned leave for 08 days 
w.e.f. 09" September 2020 to 16" September 
2020 with permission to leave head quarter 
from 08" September 2020 A.O.H. to 18 
September 2020 B.O.H. 


(2) Hon’ble High Court letter No. A 1202-2000, 
dated 31% July 2000. 


ORDER 
No. B2 (1)-ADMN-340-2020.— 


In view of the High Court letter referred to above at 
Sr. No. 2, the Hon’ble Principal District Judge, Yavatmal 
is pleased to grant earned leave for 8 days w.e.f. 09" 
September 2020 to 16" September 2020 with permission 
to leave head quarter from 08" September 2020 A.O.H. 
to 18'" September 2020 B.O.H. to Shri M. Mohiuddin M.A., 
District Judge-2 & Additional Session Judge, 
Yavatmal. He shall produced Medical Fitness Certificate 
of Covid-19 at the joining time. 


Necessary note be taken in his original service book 
and leave account. 


No locum tenens is necessary. 


The charge of his Court and office is kept with 
Shri T. S. Akali, District Judge-1 & Additional Session 
Judge, Yavatmal. 


On return from leave, Shri M. Mohiuddin M.A., District 
Judge-2 & Additional Session Judge, Yavatmal, is 
re-posted to his former post. 


Certified under note 2 of Rule 39 (2) (b) of M.C.S (Pay) 
Rules, 1981 that Shri M. Mohiuddin M.A., would have 
continued to officiate as District Judge-2 and Additional 
Session Judge, Yavatmal, had he not proceeded on leave 
during the above period. 


Dated the 8" September 2020. 


भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७९४. 


Read : (1) Application of Shri S. B. Gawande, District 
Judge-1 and Additional Session Judge, 
Pusad, has applied for grant of earned leave 
for 02 days w.e.f. 18" September 2020 to 
19" September 2020 and permission to suffix 
holiday falling on 20" September 2020 with 
permission to leave head quarter from 
17" September 2020 to 21" September 2020 
B.O.H. 


(2) Hon’ble High Court letter No. A 1202-2000, 
dated 31* July 2000. 


ORDER 
No. B2 (1)-ADMN-348-2020.— 


In view of the High Court letter referred to above at 
Sr. No. 2, the Principal District Judge, Yavatmal is pleased 


to grant earned leave for 02 days w.e.f. 18" September 
2020 to19" September 2020 and permission to suffix 
holiday falling on 20" September 2020 with permission to 
leave head quarter from 17" September 2020 to 21% 
September 2020 B.O.H. to Shri S. B. Gawande, District 
Judge-1 & Additional Session Judge, Pusad, and 
Produce Medical Certificate of Covid-19 at time joining 
time. 


Necessary note be taken in his original service book 
and leave account. 


No locum tenens is necessary. 


The charge of his Court and office is kept with 
Shri B. Y. Phad, District Judge-2 & Additional Session 
Judge, Pusad, during the above period. 


On return from leave, Shri S. B. Gawande, District 
Judge-1 and Additional Session Judge, Pusad, is 
re-posted to his former post. 


Certified under note 2 of Rule 39 (2) (b) of M.C.S (Pay) 
Rules, 1981 that Shri S. B. Gawande, would have contin- 
ued to officiate as District Judge-1 and Additional Ses- 
sion Judge, Pusad, had he not proceeded on leave dur- 
ing the above period. 


K. R. PETHKAR, 
Principal District & 
Session Judge, 
Yavatmal. 


Yavatmal : 
Dated the 16" September 2020. 


भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७९५. 
BY PRINCIPAL DISTRICT JUDGE 
ORDER 
No. B2 (1)-ADMN-282-2020.— 


Shri V. G. Parware, Joint Civil Judge (Jr. Dn.), & Joint 
Magistrate First Class, Digras, is granted earned leave 
for 7 days w.e.f. 27" July 2020 to 02™ August 2020. 


Necessary note be taken in his original service book 
and leave account. 


No locum tenens is necessary. 


The charge of his Court and office is kept with 
Shri S. L. Ramteke, Civil Judge (Jr. Dn.) & Judicial 
Magistrate, First Class, Digras, during the above period. 


On return from leave, Shri V. G. Parware, Joint Civil 
Judge (Jr. Dn.) & Judicial Magistrate, First Class, Digras, 
is re-posted to his former post. 


Certified under note 2 of Rule 39 (2) (b) of M.C.S (Pay) 
Rules, 1981 that Shri V. G. Parware, would have 
continued to officiate as Joint Civil Judge (Jr. Dn.) & 
Judicial Magistrate, First Class, Digras, had he not 
proceeded on leave during the above period. 


Dated the 30" July 2020. 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६, २०२१ / पौष १०-१६, शके १९४२ 





भाग १(अ. वि. पु.) म.शा. रा., अ. क्र. ७९६. 
ORDER 
No. B2 (1)-ADMN-303-2020.— 


Smt. S. M. Mane, 8" Joint Civil Judge (Jr. Dn.) & 
Judicial Magistrate, First Class, Yavatmal, is granted 
earned leave for 6 days w.e.f. 24 August 2020 to 
29'" August 2020 with permission to leave head quarters 
from 21% August 2020 A.O.H. till B.O.H. of 318 August 
2020 at her own risk. 


Necessary note be taken in his original service book 
and leave account. 


No locum tenens is necessary. 
The charge of her Court and office is kept as under : 


From 21* August 2020 A.O.H. to 23 August 2020 & 
from 30" August 2020 to 31% August 2020 B.O.H. with 
Smt. G. M. Nimdeo, 9" Jt. Civil Judge (Jr. Dn.) & Joint 
Magistrate, Yavatmal, on 24 August 2020 to 28" August 
2020 B.O.H. with Smt. V. D. Shirse, 5" Jt. Civil Judge (Jr. 
Dn. ) & Judicial Magistrate, First Class, Yavatmal and on 
28" August 2020 & 29' August 2020 with P. S. 
Girgaonkar, 7" Jt. Civil Judge (Jr. Dn. ) & Judicial Magis- 
trate, First Class Yavatmal. 


On return from leave, Smt. S. M. Mane, 9" Joint Civil 
Judge (Jr. Dn.) & Judicial Magistrate, First Class, 
Yavatmal, is re-posted to her former post. 


Certified under note 2 of Rule 39 (2) (b) of M.C.S (Pay) 
Rules, 1981 that Smt. S. M. Mane, would have 
continued to officiate as 9"" Joint Civil Judge (Jr. Dn.) & 
Judicial Magistrate, First Class, Yavatmal, had she not 
proceeded on leave during the above period. 


भाग १(अ. वि. पु.) म.शा. रा., अ. क्र. ७९७. 
ORDER 
No. B2 (1)-ADMN-304-2020.— 


Smt. A. S. Jarude, 3% Joint Civil Judge (Jr. Dn.) & 
Judicial Magistrate, First Class, Yavatmal, is granted 
earned leave for 5 days w.e.f 24'" August 2020 to 
28'" August 2020 with permission to leave head quarters 
from 24" August 2020 to 29" August 2020 B.O.H. at her 
own risk. 


Necessary note be taken in his original service book 
and leave account. 


No locum tenens is necessary. 
The charge of her Court and office is kept as under : 


From 24 August 2020 to 25 August 2020 & 
27 August 2020 to 29" August 2020 B.O.H. with 2020 
with Smt. N. J. Pethe, 4" Jt. Civil Judge (Jr. Dn.) & Joint 
Magistrate, First Class, Yavatmal, on 25" August 2020 
to 26" August 2020 with Smt. V. D. Shirse, 5 Jt. Civil 
Judge (Jr. Dn. ) & Judicial Magistrate, First Class, Pusad. 


On return from leave, Smt. A. S. Jarude, 3 Joint Civil 
Judge (Jr. Dn.) & Judicial Magistrate, First Class, 
Yavatmal, is re-posted to her former post. 


Certified under note 2 of Rule 39 (2) (b) of M.C.S (Pay) 
Rules, 1981 that Smt. A. S. Jarude, would have 
continued to officiate as 3° Joint Civil Judge (Jr. Dn.) & 
Judicial Magistrate, First Class, Yavatmal, had she not 
proceeded on leave during the above period. 


भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७९८. 
ORDER 
No. B2 (1)-ADMN-305-2020.— 


Shri. H. A. H. |. Hashmi, 4" Joint Civil Judge (Sr. Dn.) 
Yavatmal, is granted earned leave for 5 days w.e.f 24" 
August 2020 to 28" August 2020 with permission to leave 
head quarters from A.O.H. 21% August 2020 to 29'" Au- 
gust 2020 B.O.H. at his own risk. 


Necessary note be taken in his original service book 
and leave account. 


No locum tenens is necessary. 


The charge of his Court and office is kept with Shri. S. 
H. Gaherwar, 3Joint Civil Judge (Sr. Dn.) Yavatmal, dur- 
ing the above period. 


On return from leave, Shri. H.A. H. |. Hashmi, 4" Joint 
Civil Judge (Sr. Dn.) Yavatmal, is re-posted to her former 
post. 


Certified under note 2 of Rule 39 (2) (b) of M.C.S (Pay) 
Rules, 1981 that Shri. H. A. H. |. Hashmi, would have 
continued to officiate as 4" Joint Civil Judge (Sr. Dn.) 
Yavatmal, had she not proceeded on leave during the 
above period. 


Dated the 21*' August 2020. 


भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७९९. 
ORDER 
No. B2 (1)-ADMN-307-2020.— 


Ms. N. J. Pethe, 4" Joint Civil Judge (Jr. Dn.) & Judi- 
cial Magistrate, First Class, Yavatmal, is granted earned 
leave for 7 days w.e.f. 27" August 2020 to 02°" Septem- 
ber 2020 with permission to leave head quarters from 25" 
August 2020 A.O.H. to 3% September 2020 B.O.H. 


Necessary note be taken in his original service book 
and leave account. 


No locum tenens is necessary. 
The charge of her Court and office is kept as under : 


From 25" August 2020 A.O.H. to 27" August 2020, On 
29" August 2020 & from 01% September 2020 to 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६, २०२१ / पौष १०-१६, शके १९४२ १३ 





03 September 2020 B.O.H. with Smt. V. D. Shirse, 5° 
Jt. Civil Judge (Jr. Dn. ) & Judicial Magistrate, First Class, 
Yavatmal. 


on 30" August 2020 Smt. G. M. Nimdeo, 9" Jt. Civil 
Judge (Jr. Dn.) & Judicial Magistrate, First Class, 
Yavatmal. 


On 28" August 2020 & 31% August 2020 with Shri. S. 
B. Dhembare, 6" Jt. Civil Judge (Jr. Dn.) & Judicial Mag- 
istrate, First Class, Yavatmal. 


On return from leave, Ms. N. J. Pethe, 4" Joint Civil 
Judge (Jr. Dn.) & Judicial Magistrate, First Class, 
Yavatmal, is re-posted to her former post. 


Certified under note 2 of Rule 39 (2) (b) of M.C.S (Pay) 
Rules, 1981 that Ms. N. J. Pethe, would have 
continued to officiate as 4" Joint Civil Judge (Jr. Dn.) & 
Judicial Magistrate, First Class, Yavatmal, had she not 
proceeded on leave during the above period. 


भाग १ (अ. वि. पु.) म.शा. रा., अ. क्र. ८००. 
ORDER 
No. B2 (1)-ADMN-308-2020.— 


Shri. R. R. Raut, Civil Judge (Sr. Dn.) Yavatmal, is 
granted earned leave for 4 days w.e.f25" August 2020 to 
28" August 2020 with permission to leave head quarters 
from 24" August 2020 A.O.H. to 29" August 2020 B.O.H. 


Necessary note be taken in his original service book 
and leave account. 


No locum tenens is necessary. 
The charge of her Court and office is kept under : 


From 24" August 2020 A.O.H. to 26" August 2020 
with Shri. S. H. Gaherwar, 3% Jt. Civil Judge (Sr. Dn.), 
Yavatmal, on 27" August 2020 with Smt. Y. R. Mukkawar, 
Jt. Civil Judge (Sr. Dn.), Yavatmal, From 28" August 2020 
to 29" August 2020 B.O.H. with Shri. V. S. Madke, 20१ 
Jt. Civil Judge (Sr. Dn.), Yavatmal. 


On return from leave, Shri. R. R. Raut, Civil Judge (Sr. 
Dn.) Yavatmal, is re-posted to her former post. 


Certified under note 2 of Rule 39 (2) (b) of M.C.S (Pay) 
Rules, 1981 that Shri. R. R. Raut, would have 
continued to officiate as Civil Judge (Sr. Dn.) Yavatmal, 
had she not proceeded on leave during the above period. 


Dated the 24" August 2020. 


अ.-एक-४ (१६८२). 


भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ८०१. 
ORDER 
No. B2 (1)-ADMN-309-2020.— 


Shri. R. B. Hanwate, Civil Judge (Jr. Dn.) & Judicial 
Magistrate, First Class, Mahagaon, is granted earned 
leave for 5 days w.e.f, 25" August 2020 to 29" August 
2020 with permission to leave head quarter from 24" Au- 
gust 2020 A.O.H. to 31% August 2020 B.O.H. 


Necessary note be taken in his original service book 
and leave account. 


No locum tenens is necessary. 
The charge of her Court and office is kept as under : 


From 24" August 2020 A.O.H. to 26" August 2020 on 
28" August 2020, From 30" August 2020 to 31° August 
2020 B.O.H. with Shri. A. M. Patil, Jt. Civil Judge (Jr. Dn. 
)} & Judicial Magistrate, First Class, Umarkhed and on 
27" August 2020, On 29" August 2020 with Shri. S. S. 
Tat, Civil Judge (Jr. Dn.) & Judicial Magistrate, First Class, 
Umarkhed 


On return from leave, Shri. R. B. Hanwate, Civil Judge 
(Jr. Dn.) & Judicial Magistrate, First Class, Mahagaon, is 
re-posted to her former post. 


Certified under note 2 of Rule 39 (2) (b) of M.C.S (Pay) 
Rules, 1981 that Shri. R. B. Hanwate, would have 
continued to officiate as Civil Judge (Jr. Dn.) & Judicial 
Magistrate, First Class, Mahagaon, had she not 
proceeded on leave during the above period. 


Dated the 25" August 2020. 


HT 4 (at. fa. Y.) 4. BM. U., अ. क्र. ८०२. 

Read : (1) Application of Ms. A. Z. Sayyed, Jt. Civil Judge 
(Jr. Dn.) & Judicial Magistrate, First Class, 
Yavatmal, for grant of Special leave for 42 days 
w.e.f. 24" August 2020 to 4" October 2020 on 
the ground of her abortion. 


(2) Rule 74 Sub Rule 5 of the Maharashtra Civil 
Servises (Leave) Rules 1981. 


ORDER 
No. B2 (1)-ADMN-312-2020.— 


In the view of the application alongwith medical certifi- 
cate reffered to above, the Principal District Judge, 
Yavatmal is pleased to sanction Special leave for abor- 
tion of 42 days w.e.f. 24 August 2020 to 4° October 
2020 to Ms. A. Z. Sayyed, Jt. Civil Judge (Jr. Dn.) & Judi- 
cial Magistrate, First Class, Yavatmal. 


However, she is allowed to draw her pay according to 
sub-Rule (1) of Rule 70M.C.S. (Leave) Rule, 1981. 


Necessary note be taken in his original service book 
and leave account. 


No locum tenens is necessary. 


१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६, २०२१ / पौष १०-१६, शके १९४२ 





The charge of her Court and office is kept with Shri. S. 
H. Atakare, 2" Jt. Civil Judge (Jr. Dn.) & Judicial Magis- 
trate, First Class, Yavatmal, during the above period. 


Certified under note 2 of Rule 39 (2) (b) of M.C.S (Pay) 
Rules, 1981 that Ms. A. Z. Sayyed, would have 
continued to officiate as Jt. Civil Judge (Jr. Dn.) & Judicial 
Magistrate, First Class, Yavatmal, had she not 
proceeded on leave during the above period. 


Dated the 28" August 2020. 


भाग १ (अ. वि. पु.) म.शा. रा., अ. क्र. ८०३. 
ORDER 
No. B2 (1)-ADMN-335-2020.— 


Shri. P. P. Muley, Chief Judicial Magistrate, Yavatmal, 
is granted earned leave for 5 days w.e.f. 7" September 
2020 to 11° September 2020 with permission to leave 
head quarter from 5'* September 2020 to 14° September 
2020 B.O.H.and he shall produce medical fitness certifi- 
cate of Covid - 19 at the joining time. 


Necessary note be taken in his original service book 
and leave account. 


No locum tenens is necessary. 
The charge of her Court and office is kept under : 


From 5'" September 2020 A.O.H. to 7" September 
2020, with Shri.S. H. Gaherwar, 3% Jt. Civil Judge (Sr. 
Dn.) & Addl. Chief Judicial Magistrate, Yavatmal and on 
8" September 2020 with Smt. Y. R. Mukkanwar, Jt. Civil 
Judge (Sr. Dn.) & Addl. Chief Judicial Magistrate, Yavatmal 
and On 9" September 2020 & 11 September 2020 to 
14!" September 2020 B.O.H. with Shri. V. S. Madke, 2"¢ 
Jt. Civil Judge (Sr. Dn.) & Addl. Judicial Magistrate, 
Yavatmal and on 10" September 2020 with Shri. H.A.H.I. 
Hashmi, 4" Jt. Civil Judge (Sr. Dn.) & Addl. Chief Judicial 
Magistrate, Yavatmal. 


On return from leave, Shri. P. P. Muley, Chief Judicial 
Magistrate, Yavatmal, is re-posted to his former post. 


Certified under note 2 of Rule 39 (2) (b) of M.C.S (Pay) 
Rules, 1981 that Shri. P. P. Muley, would have 
continued to officiate as Chief Judicial Magistrate, 
Yavatmal, had he not proceeded on leave during the above 
period. 


Dated the 4° September 2020. 


भाग १ (अ. वि. पु.) म.शा. रा., अ. क्र. ८०४. 
ORDER 
No. B2 (1)-ADMN-338-2020.— 


Smt. F. T. Sheikh, Civil Judge (Jr. Dn.) & Judicial Mag- 
istrate, First Class, Ghatanji, is granted earned leave for 
2 days w.e.f. 8'" September 2020 to 9'" September 2020 
with permission to leave head quarter from 7" September 
2020 A.O.H. to 10" September 2020 B.O.H. 


Necessary note be taken in his original service book 
and leave account. 


No locum tenens is necessary. 
The charge of her Court and office is kept under : 


From 7" September 2020 A.O.H. to 8'" September 2020 
with Shri. G. O. Wankhede, 2™ Jt. Civil Judge (Jr. Dn.) & 
Judicial Magistrate, First Class, Kelapur and from 9" Sep- 
tember 2020 to 10'* September 2020 B.O.H. with Shri. R. 
M. Giri, Jt. Civil Judge (Jr. Dn.) & Judicial Magistrate, 
First Class, Kelapur. 


On return from leave, Smt. F. T. Sheikh, Civil Judge 
(Jr. Dn.) & Judicial Magistrate, First Class, Ghatanji, is 
re-posted to her former post. 


Certified under note 2 of Rule 39 (2) (b) of M.C.S (Pay) 
Rules, 1981 that Smt. F. T. Sheikh, would have 
continued to officiate as Civil Judge (Jr. Dn.) & Judicial 
Magistrate, First Class, Ghatanji, had she not 
proceeded on leave during the above period. 


Dated the 7" September 2020. 


भाग १ (अ. वि. पु.) म.शा. रा., अ. क्र. ८०५. 
ORDER 
No. B2 (1)-ADMN-343-2020.— 


Shri S. B. Dnembare, 6" Civil Judge (Jr. Dn.) & Judicial 
Magistrate, First Class, Yavatmal, is granted earned leave 
for 3 days w.e.f. 14" September 2020 to 16" September 
2020 and permission to suffix holiday falling on 17" Sep- 
tember 2020 with permission to leave head quarter from 
11" September 2020 A.O.H. to 18'" September 2020 
B.O.H. at his own risk and produced medical fitness cer- 
tificate of Covid-19. 


Necessary note be taken in his original service book 
and leave account. 


No locum tenens is necessary. 


The charge of her Court and office is kept as under : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६, २०२१ / पौष १०-१६, शके १९४२ १५ 





From 1% September 2020 A.O.H. to 14" September 
2020 B.O.H. and from 17" September 2020 to 18" Sep- 
tember 2020 B.O.H. with Shri. S. H. Atakare, Jt. Civil 
Judge (Jr. Dn.) & Judicial Magistrate, First Class, Yavatmal 
from 14" September 2020 to 16 September 2020 with 
Shri. P. S. Girgaonkar, 7" Jt. Civil Judge (Jr. Dn.) & Judi- 
cial Magistrate, First Class, Yavatmal. 


On return from leave, Shri S. B. Dnembare, 6" Jt.Civil 
Judge (Jr. Dn.) & Judicial Magistrate, First Class, 
Yavatmal, is re-posted to her former post. 


Certified under note 2 of Rule 39 (2) (b) of M.C.S (Pay) 
Rules, 1981 that Shri S. B. Dhembare, would have 
continued to officiate as 6" Jt. Civil Judge (Jr. Dn.) & Judi- 
cial Magistrate, First Class, Yavatmal, had he not 
proceeded on leave during the above period. 


HT 4 (31. fa. Y.) 4. BM. U., H.W. Cog. 
ORDER 
No. B2 (1)-ADMN-344-2020.— 


Ms. M. M. Dhanraj, 5" Jt. Civil Judge (Jr. Dn.) & Judi- 
cial Magistrate, First Class, Pusad, is granted earned 
leave for 6 days w.e.f. 14° September 2020 to 19" Sep- 
tember 2020 with permission to leave head quarter from 
11" September 2020 A.O.H. to 21% September 2020 
B.O.H. at her own risk and produced medical fitness cer- 
tificate of Covid-19 at the joining time. 


Necessary note be taken in his original service book 
and leave account. 


No focum tenens is necessary. 
The charge of her Court and office is kept under : 


From 11 September 2020 to 14" September 2020 
B.O.H. and from 20" September 2020 to 21% September 
2020 B.O.H. with Shri. M. B. Sontakke, 2"uUt. Civil Judge 
(Jr. Dn.) & Judicial Magistrate, First Class, Pusad From 
15" September 2020 to 19" September 2020 B.O.H. with 
Shri. A. H. Bajad, 6" Jt. Civil Judge (Jr. Dn.) & Judicial 
Magistrate, First Class, Pusad. 


On return from leave, Ms. M. M. Dhanraj, 5"" Jt. Civil 
Judge (Jr. Dn.) & Judicial Magistrate, First Class, Pusad, 
is re-posted to her former post. 


Certified under note 2 of Rule 39 (2) (b) of M.C.S (Pay) 
Rules, 1981 that Ms. M. M. Dhanraj, would have 
continued to officiate as 5" Jt. Civil Judge (Jr. Dn.) & Judi- 
cial Magistrate, First Class, Pusad, had she not 
proceeded on leave during the above period. 


K. R. PETHKAR, 
Yavatmal : Principal District Judge, 
Dated the 11" September 2020. Yavatmal. 


भाग १ (अ. वि. पु.) म.शा. रा., अ. क्र. ८०७. 
प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश-१, यांजकडून 
आदेश 

क्रमांक प्र.-ब-२-१९०-२०२०.-- 

श्री. एम. बी. पठाण, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, पातुर यांची दिनांक १० सप्टेंबर २०२० 
रोजी त्यांच्या खाती एकूण ७६ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे. यांचे 
उपरोक्त अर्जातील नमुद कारण बघता त्यांना दिनांक १४ सप्टेंबर २०२० 
ते दिनांक १६ सप्टेंबर २०२० अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा रजेच्या मागे 
दिनांक १२ सप्टेंबर २०२० व दिनांक १३ सप्टेंबर २०२० दुसरा शनिवार 
व रविवार तसेच रजेच्या पुढे दिनांक १७ सप्टेंबर २०२० सर्वपित्री 
अमावस्येची सुटी जोडून दिनांक ११ सप्टेंबर २०२० चे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक १८ सप्टेंबर २०२० रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे. 




















वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्‍त राहिल. 








रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्‍ती 
राहिल. 

प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. एम. बी. पठाण, हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते, तर ते त्याच पदावर राहिले असते. 





मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि 
फौजदारी प्रक्रिया संहीता १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी खालील स्वाक्षरी करणार असा 
आदेश देतो की, श्री. ए. एस. अग्रवाल, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश 
क. स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, अकोला हे वरील 
रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे काम पाहतील. 








(अवाच्य), 
अकोला : प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश-१, 
दिनांक १० सप्टेंबर २०२०. अकोला. 





ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY 
AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


